शासकीय तंत्रनिकेतन, मुंबई या संस्थेतील 
अभ्यासक्रमांना शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून 
सँडविच पॅटर्न (Sandwich Pattern) म्हणून शासन 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२१/(प्र.क्र. ११२/२१)तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक:- २१ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा : १) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद नवी दिल्ली यांचे शुद्धीपत्रक क्रमांक F.No. 
Western / १-४२५९३१९६७१/२०१९/८७॥/७०॥1॥9७॥७५॥॥-१, 
दि. ६/०९/२०१९. 
२) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद नवी दिल्ली यांचे शुद्धीपत्रक क्रमांक F.No. 
Western / 9-(9098220949/2020/EOA/Corrigendum-2, 
दि. ३१/०७/२०२०. 
३) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद नवी दिल्ली यांचे शुद्धीपत्रक क्रमांक F.No. 
Western / १-९३१८५०४३१०/२०२१/₹७॥५, दि. २९/०६/२०२१. 
४) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/एनजीपी/ एआयसीटीई/सँडविच पॅटर्न/२०२१/ ७००, दि.०७/०९/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी त्यांचे संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील 
पत्रान्वये, शासकीय तंत्रनिकेतन, मुंबई या संस्थेतील अभ्यासक्रमांना शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून 
सँडविच पॅटर्न (Sandwich Pattern) म्हणून दिली आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक २ व ३ च्या पत्रान्वये 
शासकीय तंत्रनिकेतन, मुंबई या संस्थेतील सदर पदविका अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ व 
२०२१-२२ या वर्षी सँडविच पॅटर्न (Sandwich Pattern) म्हणून राबविण्यास मुदतवाढ दिलेली आहे. 
त्यास अनुसरुन शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांनी त्यांचे उपरोक्‍त संदर्भाधिन क्रमांक ४ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे. 
सदर प्रस्तावास शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून 
शासकीय तंत्रनिकेतन, मुंबई या संस्थेतील खालील तक्त्यात स्तंभ २ मध्ये नमुद अभ्यासक्रमांना 
स्तंभ ३ मध्ये नमुद केल्यानुसार सॅंडविच पॅटर्न (Sandwich Pattern) म्हणून दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२१/(प्र.क्र. ११२/२१)तांशि-५ 


अ.क्र. । अभ्यासक्रमांचे पुर्वीचे नाव अभ्यासक्रमाचे नवीन नाव प्रवेशक्षमता 
| a | २ ३ | ह 
| “१३. . | Civil Engineering Civil Engineering (Sandwich Pattern) ६० 
2. | Mechanical Engineering | Mechanical Engineering (Sandwich १२० 
Pattern) 
3. | Computer Engineering Computer Engineering (Sandwich १२० 
Pattern) 
8. Information Engineering | Information Engineering (Sandwich ६० 
Pattern) 
se Electronics Engineering | Electronics Engineering (Sandwich ६० 
Pattern) 
६. Electrical Engineering Electrical Engineering (Sandwich Pattern) ६० 
७9 Instrumentation (E&C) Instrumentation (E&C) (Sandwich ६० 
Pattern) 
Rubber Technology Rubber Technology (Sandwich Pattern) 30 
Leather Technology Leather Technology (Sandwich Pattern) १५ 
१०. | Leather Goods  & | Leather Goods & Footwear Tech 94 
Footwear Tech (Sandwich Pattern) 
Lie 9. | Civil Engineering Civil Engineering (Sandwich Pattern) ६० 
१२. | Electronic Engineering Electronic Engineering (Sandwich ६० 
Pattern) 
93. | Information Technology | Information Technology (Sandwich ६० 
Pattern) 


2. 


३. 


सदर अभ्यासक्रमांची प्रवेशक्षमता स्तंभ ४ मध्ये नमुद केल्यानुसार मर्यादित राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९२११५३२५१९००८ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Anil Raghunath 
Katkar 1 
(अ.र.काटकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२१/(प्र.क्र. ११२/२१तांशि-५ 


३. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

४. शासकीय तंत्रनिकेतन, मुंबई (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५. अतिरिक्त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

६. फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स्‌ बिल्डिंग, कोटला रोड, एजवान- 
इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 

७. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
भाग), नवी दिल्ली. 

८. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई 

९. निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


